राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला 
सठाक्तीकरण अभियान” राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२३. 

प्रस्तावना - 
देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी महिलांचे सशक्तीकरण करणे ही मूलभूत व आवश्यक बाब आहे. 

महिलांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिला 
सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत असल्या तरी त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी 
एकत्रितरित्या विशेष प्रयत्नांची आवऱ्यकता आहे. तसेच, “महिला सक्षमीकरण” प्रक्रिया लोकाभिमुख करून 
त्यास लोकसहभागाची जोड देण्याची देखील आवश्‍यकता आहे. त्यानुसार महिलांना संघटीत करणे, त्यांना 
प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलांच्या संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या शासकीय योजना 
लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी गतीमान करणे, महिलांशी संबंधित योजना राबविण्याऱ्या सर्व 
शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे व त्या 
लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळा आयोजित करणे या उद्देशाने राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” 
राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यामध्ये महिलांच्या संदर्भात असणाऱ्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी 
गतीमान करण्यासाठी “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत महिलांशी संबंधित योजना राबविण्याऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणांचे 
प्रतिनिधी एका छताखाली एकत्र येऊन संबंधित महिला लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ प्रदान करतील. 
याकरिता खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. :- 

१. राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दि.०२ ऑक्टोबर, 2023 ते दि.०१ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत 
“मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्यात यावे. 

२. सदर अभियानाचे संनियंत्रण व मासिक आढावा मा. मंत्री (महिला व बाळ विकास) हे घेतील व 
त्याबाबतचा अहवाल मा. मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांना सादर करतील. महिला व बाल 
विकास विभागाचे सचिव हे राज्याचे समन्वय नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. तसेच, 
त्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य स्तरावर एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्यात येईल. 
सदर अभियानाचे प्रमुख हे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे असतील. सदर अभियानाचे 
जिल्ह्याचे समन्वय हे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या सल्ल्याने सर्व जिल्हाधिकारी 


करतील. जिल्हाधिकारी हे या अभियानाकरिता जिल्हयाचे प्रमुख असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/ का-१० 


ग्रामीण भागाकरिता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहरी भागाकरिता जिल्हा सहआयुक्त 


3. 


9. 
(9) 


(२) 


(नगरपालिका, प्रशासन शाखा) हे या अभियानाचे नोडल अधिकारी असतील व यावर जिल्हाधिकारी 
यांचे नियंत्रण असेल. महापालिका क्षेत्रासाठी संबंधीत महापालिकेचे आयुक्‍त हे नोडल अधिकारी 
असतील. 


. तालुका स्तरीय अभियानाकरिता तहसिलदार यांच्या समन्वयाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तर 


शहरी भागाकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे समन्वय करतील. या 
अभियानाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्‍त, महानगरपालिका यांनी 
महानगरपालिका क्षेत्रासाठी, नागरी कार्यक्षेत्राकरीता बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) तसेच 
ग्रामीण कार्यक्षेत्राकरीता जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे जनकल्याण कक्ष स्थापन करतील. 


. सदर अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील aad गटांना/ महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध 


विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, विविध योजनांसाठी त्यांची पात्रता तपासून प्रस्तावित लाभार्थी 
महिलांची यादी तयार करणे, योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधितांकडून अर्ज भरून घेणे, इत्यादी 
कार्यवाही संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने करावी. 
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ लक्ष महिलांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी नागरी भागासाठी 
गट विकास अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी तसेच ग्रामीण भागासाठी जिल्हा समन्वय 
अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांनी कार्यवाही करवी. तसेच, प्रातिनिधिक स्वरुपात 
महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर/तालुका स्तरावर २ दिवसांच्या कार्यक्रमाचे 
आयोजन करावे. या कार्यक्रमापूर्वी सर्व प्राप्त अर्जांच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा. या संदर्भातील आयोजन 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या समन्वयाने करावे. 
अभियानाची रुपरेषा साधारण खालीलप्रमाणे असेल. :- 
शकती गटांच्या/ महिला बचत गटांच्या माहितीचे संकलन करणे. :- 

«७ तालुका / नगरपालिका / महानगरपालिका स्तरावर विविध शासकीय यंत्रणांकडे नोंदणीकृत 

असलेल्या WH गटांची/ महिला बचत गटांची माहिती संकलित करणे. 

७ कार्यान्वित (Active) शक्ती गट/ महिला बचत गट निश्चित करणे. 

«७ महिलांच्या सबलीकरणासाठी आव्यक बाबींचे निश्चितीकरण करणे. 
महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे.:- 

७ राज्यातील १ कोटी महिलांना शक्‍ती गटाच्या /महिला बचत गटाच्या प्रवाहात जोडणे. 

७ अभियानाच्या कालावधीत महसूली विभागात किमान २० लक्ष महिलांना, महिला बचत 

गटासोबत/ शक्‍ती गटासोबत जोडणे. 
७ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २,५०,००० महिलांना, शक्‍ती गटाच्या/ महिला बचत गटाच्या 


माध्यमातून जोडणे. 

७ प्रत्येक तालुक्यात किमान ३०,००० महिलांना, शक्ती गटाच्या/ महिला बचत गटाच्या 
माध्यमातून जोडणे. 

७ प्रत्येक गावात किमान २०० महिलांना, शक्ती गटाच्या/ महिला बचत गटाच्या माध्यमातून 
जोडणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/ का-१० 

(३) एकत्रिकरण व प्रशिक्षण:- 

«७ शासनाचे विभाग, प्रशिक्षण संस्था, सेवाभावी संस्था यांचे माध्यमातून किमान १० लक्ष महिलांना 
रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे. 

(४) वित्तीय भांडवल उपलब्धता:- 

© सद्यस्थितीतील उद्योगास वा त्याच्या विस्तारासाठी तसेच नव्याने उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या 
महिलांना वित्तीय भांडवळ उपलब्ध करून देणे. 

(५) उद्योगवाढीसाठी प्रशिक्षण:- 

© उद्योग विस्तारासाठी इच्छुक महिलांना प्रशिक्षण देणे. 

(६) कच्चा माल:- 

७ कमी दरामध्ये कच्चा माळ उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय करणे व त्यासाठी ऑनलाईन 
यंत्रणा उभी करणे. 

(७ थेट ग्राहकांपर्यंत वस्तू व सेवांचा पुरवठा प्रणाली:- उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांपर्यंत 
पोहोचविण्यासाठी आवश्‍यक बाजारपेठ उपलब्ध करणे. यासाठी पुरवठा प्रणाली विकसित करण्यासाठी 
संबंधितांसमवेत करार करणे. 

(८) शासकीय योजनांचा लाभ :- 

© महिलांना शासकीय योजनांचा ळाभ देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविणे. 

(९) शक्‍ती गट/ महिला बचत गट संमेलन :- 

जिल्हा व तालुकास्तरीय महिला बचत गट संमेळन आयोजित करून महिलांना प्रेरित करणे. 


(१०) सदर अभियानांतर्गत खालील प्रमाणे कार्यक्रम हाती घेता येतील :- 


(१) । विविध शासकीय योजनांचा लाभ । महिलांच्या संदर्भात असलेल्या विविध शासकीय योजनांच्या 
माध्यमातून पात्र अर्जदारांना लाभ मिळवून देणे. 
(२) तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण | शासकीय विभाग, व्यावसायिक संस्था व सेवाभावी संस्था यांचे 
समन्वयातून तांत्रिक व व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करणे. 
(३) | महिलांसाठी आरोग्य शिबीर अभियान कालावधीत महिलांच्या वैद्यकीय तपासणीवर भर देण्यात 
येऊन आवऱ्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संदर्भीत करणे. 
(४ । महिला रोजगार मेळावा तालुका तसेच जिल्हास्तरावर विशेष महिला रोजगार मेळावे 
आयोजित करण्यात यावेत. 
(4) महिला बचत गटांचे/ शक्‍ती तालुका तसेच जिल्हास्तरावर शक्‍ती गट/ महिला बचत गट स्टॉल 
गटांचे स्टॉल व उत्पादन प्रदर्शन । व उत्पादन प्रदर्शन आयोजित करणे. 
(६) | विविध सरकारी विभाग व विविध सरकारी विभाग व महामंडळाच्या योजनांची माहिती स्टॉल 
महामंडळाचे योजना माहिती लावून देणे. 
स्टॉल 
(७ | नवीन areal गटांची/ महिला या अभियान कालावधीत उमेद (महाराष्ट्र ग्रामिण जिवनोन्नती 
बचत गटांची नोंदणी अभियान), एनयुएलएम (राष्ट्रीय शहरी जिवनोन्नती अभियान), 
माविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) यांनी आवश्‍यकतेनुसार 
नवीन Sah गटांची/ महिळा बचत गटांची नोंदणी करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/ का-१० 
(८) | शक्ती गटांची/ महिळा बचत शासनाच्या विविध विभागांकडून प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वावलंबी 
गटांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण । बनविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 


(९ | महिलांना “सखी किट” चे वाटप | महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातील समस्यांवर मात 
करण्याच्या दृष्टीने “सखी किट” चे वाटप करणे. यासाठी 
सीएसआर निधी वा प्रायोजक वर्गाने दिलेल्या निधीतून खर्च 


करण्यात यावा. 
(१०) | शक्‍ती गटांची/ महिला बचत नारीशक्‍्ती मोबाईल अँप च्या माध्यमातून किमान १ कोटी महिलांना 
गटांची जोडणी जोडणे. 


(११) | 085 अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक । CSR अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे तसेच संदर्भित करणे . 


लाभ देणे 


(92) | उद्योग उभारणीस अर्थसहाय्य करणे 


(१३) | महिला उद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध करणे 


(१४) | विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे 


(१५) । प्रोत्साहनपर पारितोषिके वाटप करणे 


(११) मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्यामार्फत महिलांशी संबंधित राबविल्या 
जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घ्यावा व या अभियानांतर्गत 
राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरवावे. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 
क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी कारवयाच्या कार्यवाहीबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत 
निर्गमित कराव्यात. 

(१२) सदर अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी संबंधित विभागानी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
यांच्यामार्फत आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

(१३) सदर अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधी विशोषतः महिला 
लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे. 

(१४ महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांचेकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत संबंधित 
विभागीय आयुक्‍त, AYA ASTRA HT मुख्याधिकारी,नगरपालिका यांनी आवऱ्यक ते मार्गदर्शन 
तसेच सहकार्य करावे. 

(१५) सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सदर अभियानाकरिता २ दिवसांच्या जिल्हास्तरीय/ताळलुकास्तरीय 
कार्यक्रमाचे आयोजन करून त्या उपक्रमात महिलांना त्याचप्रमाणे महिला बचत गटांना योजनांचा थेट 
लाभ प्रदान करावयाचा आहे. याकरिता आयोजन करावयाच्या समारंभासाठी होणारा खर्च :- 

अ शासकीय योजनांच्या अभिसरणामधून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून (शासनाच्या विविध 
विभागांकडून कृषी, ग्रामविकास, कौडल्य विकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी 
विकास, अल्पसंख्यांक विकास, महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यासारख्या 
विविध विभागांकडून प्रदर्शन, मेळावे, प्रचार प्रसिध्दीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे अभिसरण 
जिल्हाधिकारी यांना करता येईल. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायती, 
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांचेकडील राखीव ५ टक्के स्व-निधीतून खर्च करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/ का-१० 

"आ स्थानिक आमदार निधीतून (आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार महोदयांच्या 
स्वेच्छाधिकारात रु.२० लाखापर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 
3) स्थानिक लोकप्रतिनिधीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून. 
3) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत विविध योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
अपेक्षित असलेली बचत इतर जिल्हा योजना (महसूली) मध्ये वळवून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून 
भागविण्यात यावा. 
उ) या अभियानांतर्गत महिला लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा लाभ हा त्या-त्या प्रशासकीय विभागाच्या 
योजनांमधून करण्यात यावा. सदर अभियान राबविण्यासाठी शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक 
भार येणार नाही, याची संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी. 
ऊ) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण 
अभियानाकरिता आवश्‍यकतेनुसार १% च्या मर्यादेत (महिळा व बाळ विकास विभागासाठी राखीव 
असलेल्या 3% निधीव्यतिरिक्‍त) निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे 
प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्हा नियोजन समितीस सादर करतील. 

(१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे 
अधिकार यापूर्वी ₹५० लक्ष पर्यंत होते. ते आता, या अभियानासाठी ₹५० लक्ष वरून ₹१ कोटी पर्यंत 
वाढविण्यात येत आहेत. 

(१७) दि.०२ ऑक्टोबर, २०२३ ते दि.०१ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत राबवावयाच्या अभियानाच्या 
पूर्वतयारीबाबतचा त्याचप्रमाणे राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाबाबतचा अहवाल संबंधित जनकल्याण 
कक्षाने आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडे सादर करावा. 


८. सदर झासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२०१४१३५५४८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANUP KUMAR YADAV 
: C=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 

ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f3908d24b2568f3b31ae7a2607b77e47b9cce 
d8530762f703728fbf48d2b4f9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=04D0A29A400CB59ACDA95D417719F7 
4B7810596B06FB1A4D38C8EA417B170BB0, cn=ANUP 
KUMAR YADAV 

Date: 2023.09.20 17:27:14 +05'30' 


(डॉ.अनुप कुमार यादव) 
सचिव, 
महिला व बाल विकास विभाग 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/ का-१० 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१३. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई /औरंगाबाद / नागपूर, 
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल AR, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२०. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
२२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
२४. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई, 
२५. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 
२६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
२८.सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
२९. निवड नस्ती/का-१०. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


